RNI No . MAHBIL 2012147976 
www .dgps .maharashtra .gov . in 


CASimi 
- - 


ANSAX 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ७ ] 


शुक्रवार , जून १५ , २०१८ / ज्येष्ठ २५ , शके १९४० 


[ पृष्ठे ६ 


असाधारण क्रमांक ७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 


जिल्हाधिकारी पुणे ( गृह शाखा ) 
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


क्रमांक पगम/ एसआर- ८/ २०१८ .--जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा, पुणे ह्या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पात्र व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे "विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केलेच्या 
तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही 
नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

२ . विशेष कार्यकारी अधिकारी , पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील. -- 

( एक ) साक्षांकनाचे काम . --विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ "साक्षांकनाचे" काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये . तसेच परिशिष्ट " ५" मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये . 
वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो/ ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी" असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी" असा उल्लेख करू नये. 

( चार) " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये. 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील. 

( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . 


( १ ) 


एच -१७६, भाग एक - असा. ( पु. वि . पु.) ७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, जून १५ , २०१८ / ज्येष्ठ २५ , शके १९४० 
( सात ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी. 


अनुसूची 


अ. नियुक्ती क्रमांक 


उमेदवारांची नावे 


पत्ता 


१ 


२ 


१०५५ 


२ 


१०५६ 


१०५७ 


१०५८ 
१०५९ 
१०६० 


१०६१ 


. 


क 


कविता मनोज छाजेड 
सौ. सुजाता प्रफुल्ल लुंकड 
श्री . प्रदिप धोंडीभाऊ लोखंडे 
श्री . संदिप मदनलाल साखला 
श्री . अनिल चंद्रकांत जोशी 
सौ . कांचन शैलेश बुट्टे 
श्री. नरेंद्र प्रदिप वाईकर 
श्री . बबन शिवराम गाडगे 
श्री . दिपक सुभाष चौधरी 
श्री . संदेश रमनलाल मुथ्था 
श्री. विनायक विष्णु कबाडी 
श्री . सय्यद इस्माईल अहमदमिया 
श्री . नामदेव गणपत घावटे 
श्री . शिवाजी गुलाब लांडे 


१०६२ 
१०६३ 
१०६४ 
१०६५ 
१०६६ 
१०६७ 


१३ 


१०६८ 


१५ 


१०६९ 


रा . रविवार पेठ , जुन्नर , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे . 
रा . ७७ , सराईपेठ , जुन्नर , तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे . 
रा. खालचा माळीवाडी , जुन्नर, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे . 
रा. रविवार पेठ , जुन्नर , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे . 
रा . शंकरपुरापेठ , जुन्नर, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे . 
रा. पाडळी, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे . 
रा. कल्याणपेठ , जुन्नर, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे. 
रा . रविवार पेठ , जुन्नर, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे . 
रा . ब्राम्हणबुधवार पेठ , जुन्नर, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे . 
रा. रविवार पेठ , जुन्नर, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे. 
रा . कबाडवाडी, पाडळी, जुन्नर, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे . 
रा . शिपाई मोहल्ला , तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे . 
रा . मु . पो . घोटीमेळा, रामलिंग , शिरूर, जिल्हा पुणे . 
रा . ११९२, माळवस्ती, देवस्थान पार्किंग समोर , रांजणगाव 
गणपती, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे . 
रा . मु . पो . आलेगाव पागा, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे . 
रा . मु . पो . मलठण , तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे . 
रा. कोरेगाव भीमा, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे . 
रा . मु . पो . कोरेगाव भीमा , तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे . 
रा . मु . राऊतवाडी , पो . शिक्रापूर , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे. 
रा . शिक्रापूर ( कोयाळी गावठाण) , तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे . 
रा . मु . दहिवडी, पो . करंजावणे, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे . 
रा . नानवीज , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा. गिरीम , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा. काळेवाडी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा. दौंड , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा . लिंगाळी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा . १०४, पारिजात अपार्टमेंट, सुयशनगर , दौंड , तालुका दौंड, 
जिल्हा पुणे . 
रा . लिंगाळ, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 
रा . मलठण , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 


१०७० 


१०७१ 


१०७२ 


१०७३ 


१०७४ 


श्री . दिलीप किसनदास नहार 
श्री . किशोर व्यकटराव देशमुख 
श्री . अनिल रामचंद्र काशिद 
श्री . आकाश वसंतराव काशिद 
श्री . कृणाल गोरक्षनाथ नेवासे 
श्री. दत्तात्रय बंडू गिलबिले 
श्री . जालिंदर यादव पवार 
श्री . संग्राम उद्धवराव पाटोळे 
श्री . अशोक बाळासाहेब गोरे 
श्री. बापु अशोक पहाणे 
श्री. नागेश पांडू बेलुरकर 
श्री. गणेश अंकुश जगदाळे 
श्री . अमोल अनंतराव काळे 


१०७५ 


१०७६ 


१०७७ 


१०७८ 


१०७९ 
१०८० 
१०८१ 


२८ 
२९ 


१०८२ 
१०८३ 


श्री . हरिश्चंद्र भानुदास खोमणे 
श्री . संतोष झुंबर भुजबळ 


१ 


१०८४ 


१०९० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, जून १५ , २०१८ / ज्येष्ठ २५ , शके १९४० 

अनुसूची-- चालू 
२ 
सौ . मेघा गोकर्ण खेडकर 

रा . शिरापूर , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
१०८५ श्री . पांडुरंग कोंडिबा खळदे 

रा. मलठण , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
१०८६ श्री . गौतम भीमराव बरडे 

रा. काळेवाडी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे. 
१०८७ श्री . शहाजी जगन्नाथ शितोळे 

रा . रोटी , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
१०८८ श्री . शरद शिवाजी थोरात 

रा . मु . पो . वाळकी, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
१०८९ श्री . रविंद्र आनंदराव थोरात 

रा. मु . पो . वाळकी, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
श्री . राजकुमार सोपानराव मोटे 

रा . नानगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे. 
१०९१ श्री. मधुकर एकनाथ ताकवणे 

रा . पारगाव , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
१०९२ श्री. सागर जालिंदर सुर्यवंशी 

रा. पारगाव , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
१०९३ श्री. संजिव सदाशिव ताकवणे 

रा . पारगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
१०९४ श्री . पोपट निवृत्ती भांड 

रा. मु . पो . पानवली, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
१०९५ श्री . रविंद्र सोपान वडघुले 

रा. पाटेठाण , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
१०९६ श्री . भीमराव कल्याण दिवेकर 

रा. कडेठाण, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
१०९७ श्री . नवनाथ शिवाजी गाढवे 

रा . जिरेगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
१०९८ श्री . सचिन भागवत दारोळे 

रा . मु . पो. दौंड , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
१०९९ श्री. उमेश कल्याण जाधव 

रा . पंढरेवाडी , तालुका दौड , जिल्हा पुणे . 
११०० श्री. जावेद सल्लाउद्दनी मुलाणी 

रा . कुरकुंभ , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
११०१ श्री . अनिलकुमार रामचंद्र साळुके 

रा. कुरकुंभ, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
११०२ श्री . कपिल पोपट माने 

रा. वडगाव दरेकर , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
११०३ श्री . संदिप सखाराम येडे 

रा . येडेवाडी , तालुका दौड , जिल्हा पुणे . 
११०४ श्री . विकास फक्कडराव शितोळे 

रा. खडकी (शितोळे वस्ती), तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
११०५ श्री . कांतीलाल किसन मेरगळ 

रा. मु. पो. मेरगळवाडी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
सौ . शिला अंबादास वाघमारे 

रा . मु . पो. लिंगाळी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
११०७ श्री . लक्ष्मण आनंदा गायकवाड 

रा . खोर , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
११०८ सौ . संध्या राहुल शितोळे 

रा . मु . पो . पडवी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
११०९ श्री . निलेश नानासो जाधव 

रा . वडगाव बांडे, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
१११० श्री . रोहिदास बबन कंद 

रा . कोरेगाव भिवर , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
११११ श्री . गोरख बापु कोळपे 

रा. दहिरणे , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 
१११२ श्री . हनुमंत केरूभाऊ बोरावणे 

रा . पानवली, तालुका दौड , जिल्हा पुणे . 
१११३ श्री . जालिंदर नामदेव शिंदे 

रा. मु . पो . राहू, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
१११४ श्री . ज्ञानोबा प्रल्हाद यादव 

रा . वडगावबांडे, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
१११५ श्री . किरण दत्तात्रय काळे 

रा . खाडकी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
१११६ सौ . साधना लक्ष्मण शितोळे 

रा . पडवी , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 
१११७ श्री . गणेश तुकाराम मोरे 

रा . देशमुख मळा, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
१११८ मंगल संजय इनामके 

रा . नाथाचीवाडी , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
१११९ श्री . पांडुरंग दत्तात्रय नातु 

रा . नाथाचीवाडी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे. 
११२० यमुना आनंदा चौधरी 

रौ मु . पो. खोर , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
११२१ श्री . गणेश भाऊसाहेब शिर्के 

रा. राहू (पिलाणवाडी), तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
११२२ श्री . लव्हाजी जयसिंग हाके 

रा . मु . पो . नाथाचीवाडी, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 


११०६ 


( o 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, जून १५ , २०१८ / ज्येष्ठ २५ , शके १९४० 

अनुसूची-- चालू 


६९ 
७० 


११२३ 
११२४ 
११२५ 


( ७१ 


११२६ 


११२७ 


११२८ 
११२९ 
११३० 
११३१ 


११३२ 


११३६ 
११३७ 
११३८ 
११३९ 
११४० 


श्री . योगेश दशरथ थोरात 
श्री. महेश बाळासाहेब पवार 
सौ . सीमा दत्तात्रय वाघमोडे 
श्री. केशव ज्योतीबा बारवकर 
अनिता सुनिल भांडवलकर 
श्री. सचिन बाळासाहेब गुंड 
श्री . अल्लाउद्दिन बशिर पठाण 
श्री . विलास लक्ष्मण होले 
श्री . कृष्णा वसंत शेळके 
सौ . मनिषा वासुदेव गुंड 
श्री. श्रीनिवास श्रीपती भागवत 
श्री. अनिल विठ्ठल दिवेकर 
श्री . राहुल पोपट पवार 
श्री . योगेश बाळासाहेब शितोळे 
श्री. संदिप शिवाजी बोरावणे 
श्री. अतुल गुलाबराव जाधव 
श्री . देविचंद सिदु डुबे 
श्री . संतोष लक्ष्मण क्षीरसागर 
श्री. अजिनाथ श्रीरंग खोमणे 
श्री . सुरेश बाबा गिरमे 
श्री . रामदास बापुराव चव्हाण 
श्री. अनिल सर्जेराव गिरीगोसावी 
श्री . सावळाराम पांगरू दगडे 
श्री. गोरख तुकाराम गाढवे 
श्री. अरूण शहाजी गुणवरे 
श्री. आण्णासाहेब बाळासाहेब गावडे 
श्री . संतोष बबन गवळी 
रूपाली संतोष शेळके 
श्री . पुष्कर मोरेश्वर पुरोहित 
श्री . मानसिंग मारूती शितोळे 
श्री . दत्तात्रय हनुमंत शितोळे 
डॉ. प्रदिप बाबुराव रूपनवर 
सुनिल खंडेराव म्हेत्रे 
श्री. प्रशांत बापू भालेराव 
श्री . अनिल आंबादास भंडगर 
श्री . मनोहर सादबा गुंड 


रा. मु . पो. नायगाव , पो. वाटमुज, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
रा. कुरकुंभ , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा. लडकतवाडी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा. पडवी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा . दापोडी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा . उंडवडी, पो . यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा . मानगाव , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
रा. लडकतवाडी, तालुका दौड, जिल्हा पुणे. 
रा. दहिटणे, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
रा . मु . पो. नानगाव, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा. पडवी, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
रा. कडेठाण, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा . मु . पो . खुटबाव, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
रा . रोटी, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 
रा . पानवली, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
रा . पाटस, तालुका दौड, जिल्हा पुणे . 
रा. पिलानवाडी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा . गोपाळवाडी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा . वासुंदे, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा. मु . पो . गोपाळवाडी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा . पाटस , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा . मु. पो . खोरवडा, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
रा. खोरवडी, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
रा. लोणारवाडी , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 
रा . राजेगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा. मेमाणवाडी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा. मु . पो. कानगाव, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा. दापोडी , तालुका दौड , जिल्हा पुणे. 
रा . केडगाव स्टेशन , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा . पडवी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा . मु . पो . पडवी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा . दापोडी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा. सहजपूर , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा. वाळकी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
रा . खोरवडा, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 
रा . नानगाव, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 


११४१ 


११४२ 
११४३ 
११४४ 
११४५ 
११४६ 
११४७ 


११४८ 


११४९ 


११५० 
११५१ 
११५२ 
११५३ 
११५४ 


१०० 


१०१ ११५५ 


१०२ ११५६ 


१०३ ११५७ 


१०४ ११५८ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, जून १५ , २०१८ / ज्येष्ठ २५ , शके १९४० 

अनुसूची--चालू 
१ २ 
१०५ ११५९ श्री . प्रशांत सुभाष वाबळे 

रा . मु . पो . स्वामी समर्थ मंदिराजवळ, लिंगाळी रोड, दौंड , 

तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
१०६ ११६० श्री . कांतीलाल झुंबर कोळेकर 

रा . मु . पो . खोपोडी, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
१०७ ११६१ श्री . दादासो विनायक इंदलकर 

रा. नानगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
१०८ ११६२ श्री . ब्रम्हानंद सुभाष निंबाळकर 

रा . केडगाव स्टेशन, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
१०९ ११६३ श्री . उद्धव आत्माराम जगताप 

रा . नानगाव, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे. 
११० ११६४ श्री . रविंद्र प्रल्हाद नरसाळे 

रा . टाकळी भीमा , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 
१११ ११६५ श्री . राजेंद्र शंकरराव जगताप 

रा. वासुंदे, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
११२ ११६६ श्री . संदीप सुर्यकांत चाफेकर 

रा. सुतारवाडा, यवत, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
११३ ११६७ श्री . दिपक भीमराव इनामके 

रा . नाथाचीवाडी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
११४ ११६८ श्री . दिलीप रामदास पायगुडे 

रा . मु . पो. खुटबाव , तालुका दौड, जिल्हा पुणे. 
११५ ११६९ श्री . ईश्वर शिवाजी लकडे 

रा . मु. पो . वाखारी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
११६ ११७० श्री. चंद्रकांत अशोक टुले 

रा. दापोडी, तालुका दौड, जिल्हा पुणे . 
११७ ११७१ श्री . सचिन मनोहर गाढवे 

रा . नानगाव, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
११८ ११७२ श्री. संतोष रोहिदास भापकर 

रा . हिंगणीबेर्डी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
११९ ११७३ श्री . विजय अनंता वाघ 

रा . लोणारवाडी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
१२० ११७४ श्री . चंद्रकांत मारूती शितोळे 

रा. मु . पो . हातवळण , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
१२१ ११७५ सौ . आरती दिपक मेटे 

रा . मु . पो . दहिटणे, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
१२२ ११७६ श्री . नामदेव माधवराव खराडे 

रा . मु. गणेशरोड, पो . नानगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
१२३ ११७७ श्री . पांडुरंग धोडिंबा दिवेकर 

रा. कडेठाण, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
१२४ ११७८ श्री . रविंद्र अशोक खोरकर 

रा. पिंपळगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
१२५ ११७९ श्री . त्रिभुज संपत शेळके 

रा . पारगाव , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
१२६ ११८० श्री . सतिश बापुराव नातु 

रा. पिंपळगाव, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
१२७ ११८१ श्री . महेश कोंडिबा भालेराव 

रा. मु . पो . वाळकी , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
१२८ ११८२ श्री . विठ्ठल तायप्पा मेमाणे 

रा . वडगाव बांडे, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
१२९ ११८३ श्री . शिवाजी काशिनाथ रूपनवर 

रा . दापोडी, तालुका दौड, जिल्हा पुणे . 
१३० ११८४ श्री . युवराज दिलीप टेळे 

रा . टेळेवाडी, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 
१३१ ११८५ श्री . विनोद नरसिंग शितोळे 

रा. कुंरकुंभ, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
१३२ ११८६ श्री . मल्हारी बाबासाहेब जाधव 

रा . गिरीम , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 
१३३ ११८७ श्री. गणेश कैलास गायकवाड 

रा. काळेवाडी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे. 
१३४ ११८८ श्री . बाळासाहेब विठ्ठल पानसरे 

रा . निरगुडे, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे. 
१३५ ११८९ श्री. विशाल अशोकराव पाचांगणे रा. वॉर्ड नं. १, भिगवण, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
१३६ ११९० श्री. दिलीप वाल्मिक कुंभार 

रा . भिगवण वॉर्ड नं . २, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
१३७ ११९१ श्री . दिनानाथ पर्बती मारणे 

रा . भिगवण वॉर्ड नं . ४, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे . 
१३८ ११९२ श्री. सचिन हणुमंत वाघ 

रा . तक्रारवाडी , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे. 
१३९ ११९३ श्री . संजय विश्वनाथ भरणे 

रा . वॉर्ड नं . ३, भिगवण, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे. 
१४० ११९४ श्री. संदिप जनार्दन खुटाळे 

रा. भिगवण वॉर्ड नं . १, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, जून १५ , २०१८ / ज्येष्ठ २५ , शके १९४० 

अनुसूची-- चालू 


३ 


१ २ 
१४१ ११९५ 
१४२ ११९६ 
१४३ ११९७ 
१४४ ११९८ 
१४५ ११९९ 


श्री . विजयकुमार भगवान गायकवाड 
श्री. ज्ञानेश्वर मल्हारी मारकड 
सौ . सीमा ज्ञानेश्वर मारकड 
श्री . चंद्रकांत विष्णू चौंडकर 
श्री . विद्याधर शरद पाटणकर 


रा. डिकसळ, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा. मदनवाडी, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा. मदनवाडी, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा. नायगाव , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
रा . अ- २३, श्रीराम कॉम्प्लेक्स , स. नं . १९ / १/ ८- ब, प्लॉट नं . 
६९, हिंगणे होम कॉलनी, कर्वेनगर , पुणे . 
रा. स. नं. २/७/२, लोढा कॉम्प्लेक्सजवळ, धनकवडी, पुणे . 
रा . फ्लॅट नं. ए- २ , श्रीकृष्ण सोसायटी , शंकरशेठ रोड. गुलटेकडी, 
पुणे -३७ . 
रा . सुयोग अपार्टमेंट , फ्लॅट नं . २, विठ्ठलवाडी , सिंहगड रोड , 


१४६ १२०० 
१४७ १२०१ 


श्री . प्रसाद ज्ञानेश्वर वाईकर 
श्री . किरण ताराचंद रामसिना 


१४८ 


१२०२ 


गायत्री दत्तात्रय जवळगीकर 


पुणे . 


१४९ 


१२०३ 


श्री . वैभव विजय पवार 


१५० १२०४ 
१५१ १२०५ 
१५२ १२०६ 
१५३ १२०७ 
१५४ १२०८ 


श्री . प्रविण वसंतराव शितोळे 
श्री . ठकसेन भुजंगराव कड 
श्री . तानाजी सोपान घोलप 
वैशाली विजय धनवे 
श्री . जहिर करिम शेख 


रा . स. नं . २७, घर नं . १२/३६, विठ्ठल रखुमाई सोसायटी, 
हिंगणे खुर्द, सिंहगड रोड , पुणे . 
रा . मु. पो . कोरेगाव मूळ , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 
रा . मु. पो. कोरेगाव मूळ , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 
रा . मु. वळती, पो . शिंदवणे , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 
रा . ए/ २०६, योगिराज कॉम्प्लेक्स , ससाणेनगर , हडपसर , पुणे . 
रा. ६- २/ २२ , हिल मिस्ट गार्डन , एन . आय. बी. एम . रोड, कोंढवा 
खुर्द, पुणे . 
रा. स. नं . २०९, हनुमान मंदिराजवळ, भागीरथीनगर, हडपसर , 


१५५ 


१२०९ 


श्री . विनोद मारूती अष्टूळ 


पुणे . 


१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५९ 
१६० 


१२१० 
१२११ 
१२१२ 
१२१३ 
१२१४ 


श्री . डॉ . अनिरुद्ध पांडुरंग संकपाळ 
श्री . निसार अब्दुल्ला शेख 
सारीका केशव थिटे 
प्रेमानंद भगवान सकट 
श्री . उमर रफीक मोमीन 


१६१ १२१५ 
१६२ १२१६ 
१६३ १२१७ 
१६४ १२१८ 
१६५ १२१९ 
१६६ १२२० 


श्री . भारत रामय्या मुंजे 
श्री . सचिन बजरंग परदेशी 
अनिता मोतीलाल परदेशी 
श्री . सागर विजय ढोणे 
श्री . मनोज अरूण खत्री 
उमेश धनंजय वाटाणे 


रा . नवा मोदिखाना, जुना पुलगेटजवळ, कॅम्प, पुणे . 
रा. १८०२/२५, भीमपुरा गल्ली नं . २५, कॅम्प , पुणे . 
रा . ८२० , गुरुवार पेठ , पुणे- ४२. 
रा . पीएमसी कॉलनी, नं . ९/ जे/ ७३, घोरपडे पेठ , पुणे -४२ . 
रा. पी. एम . सी. कॉलनी, नं. १० / २६ /ए, कासेवाडी, भवानी पेठ , 
पुणे. 
रा. ३६२, काशेवाडी , भवानी पेठ , पुणे- ४२ 
रा . १४० , गुरुवार पेठ , पुणे- ४२ . 
रा . ६२२ , गंज पेठ , पुणे - ४२ . . 
रा . २३९ , बलवार आळी, गुरुवार पेठ , पुणे 
रा . ६६७, सदाशिव पेठ , कुमठेकर रोड, पुणे . 
रा. फ्लॅट क्र . ४, गायकवाड बिल्डिंग , गणेश मंदिरासमोर, 
गणंजय सोसा., गांधीभवन रोड, कोथरूड , पुणे -३८ . 
रा . वॉर्ड नं . २, निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
रा . विठ्ठलवाडी, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे . 

नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 


१६७ १२२१ 
१६८ १२२२ 


श्री . मोदंम्मदगौस मुबारक आतार 
श्री . संजय उत्तम गवारी 


पुणे , १३ जून २०१८. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


